महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण या संस्थेच्या 
नामाभिधानाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट ४५१७/प्र.क्र.८४/२०१७/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ जून, २०१८ 
वाचा - 

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. डायट ४५१६/ प्र.क्र.४०/ १६/ 

प्रशिक्षण, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६ 
२) शालेयशिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. डायट ४५१७/प्र.क्र.८४/२०१७/प्रशिक्षण, 

दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ 


प्रस्तावना - 
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ मधील कलम २९ नुसार दिनांक २४ 


ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णया नुसार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे या 
संस्थेचे नामाभिलेख बदलून महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण पुणे, म्हणून घोषित केळे आहे. आता केंद्र 
शासनाने दिनांक २७.२.२०१८ च्या पत्रान्वये शैक्षणिक कार्यात एकसुत्रता असण्यासाठी सर्व राज्यांनी 
एकाच प्रकारच्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या संस्थांचे नाव सारखेच असणे आवश्‍यक आहे. 
त्यामुळे सर्व राज्यांनी State Council of Education Research and Traning (SCERT) असे नाव 
असावे, असे मत व्यक्‍त केले असल्याने महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाचे नावात बदल करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण या ऐवजी महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
(विद्या प्राधिकरण), पुणे व इंग्रजीमध्ये Maharashtra State Council of Education Research and 
Traning (Academic Authority), Pune असे नामकरण करण्यात येत आहे. तरी यानुसार 
अभिलेखांमध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्यात यावेत. तसेच इतर संस्थाचे HSS नामाभिधान दिनांक 
२४ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राहतील 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट ४५१७/प्र.क्र.८४/२०१७/प्रशिक्षण 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११२३५३३४९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Ranganath Mali 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 

B a a Nn Education And Sports Departrment, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=058a3365edca1bab7bSa512fa9b602a739d12b55819b 
89fd7154a7a28cchaale, 


° 
R a Nn a Nn a t h M a | | serialNumber=d2974b67a90018e6 18d5e1 1ffd00382f063542cc 
3d866753cfd5a4ad652b1908, cn=Baban Ranganath Mali 


(बी. आर. माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीस्तव 


—O 


मा. मुख्यमंत्री 

मा. मंत्री शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र ५८, मुंबई/ नागपूर 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सह सचिव / उपसचिव / शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शिक्षण संचालक, (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

११) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण), पुणे 
१२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुसतक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे 
) 
) 


Mm SF 0०८ WwW N 


na na a a वय“ व्र — SES बय 


wen 


१३) संचालक, We व अल्पसंख्याक संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

१४ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, बालचित्रवाणी शोजारी, 
आगरकर रिसर्च इन्स्टिटयूटच्य मागे, भांबुर्डा, शिवाजी नगर, पुणे 

१५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 

१६) जिल्हाधिकारी (सवी 

१७) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट ४५१७/प्र.क्र.८४/२०१७/प्रशिक्षण 


१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 
१९) संचालक, महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन J VSIA संस्था औरंगाबाद. 
२०) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई 
29) संचालक, राज्य आंग्ल भाषा संस्था, औरंगाबाद 
२२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व विभाग) 
23) प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (सर्व) 
२४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर ), जिल्हा परिषद (सवी 
२५) शिक्षण निरीक्षक, (दक्षिण / उत्तर / पश्चिम), बृहन्मुंबई 
२६) शिक्षण प्रमुख / शिक्षणाधिकरी/ प्रशासन अधिकरी, महानगरपालिका (सर्व) 
२७ जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे 
) 


२८) निवड नस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


